क्रीडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर 
अधिनियम तयार करण्यासाठी समिती गठीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आंक्रीवि-३५२३/प्र.क्र.४५/क्रीयुसे-१ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना- 


क्रीडा क्षेत्राचा शाश्वत विकासासाठी पुरक घटकांचा सर्वकष विचार करणे आवश्‍यक असून जागतिक 
स्तरावर क्रीडा विषयक संशोधने, प्रगती पाहता नियोजनबध्द क्रीडा विकासाचे कार्य हाती घेणे आवश्‍यक आहे. 
क्रीडा विषयक कामगिरी उंचावणे, क्रीडा क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध असलेली विविध क्षेत्रे विचारात 
घेऊन नोकरीच्या संधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा वैद्यकशास्त्र, तरुण वर्गास क्रीडा क्षेत्रात येण्यास प्रोत्साहन 
मिळावे, राज्यात क्रीडा प्रशिक्षक, खेळाडू निर्माण व्हावेत, क्रीडा क्षेत्रासाठी आव्यक तांत्रिक मनुष्यबळ निर्माण 
करण्यासाठी “क्रीडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर,महाराष्ट्र” स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. 

छत्रपती संभाजीनगर येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१३.०६.२०२३ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत HIST 
विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर अधिनियम तयार करणे व आवश्यक सूचना करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत मा.मंत्री महोदय यांनी निर्देश दिलेले आहेत. 


शासन निर्णय- 
क्रीडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर,महाराष्ट्र अधिनियम तयार करणे व आवश्‍यक सूचना 
करण्यासाठी शासन स्तरावर खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


।१_ | डॉ.माणिकराव साळुंखे, माजी कुलगुरु, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर अध्यक्ष 


SMT सोनवणे, कुलगुरु, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक | सदस्य 


श्री.ओमप्रकाह बकोरिया, कुलगुरु, आंतरराष्ट्रीय let विद्यापीठ महाराष्ट्र तथा | सदस्य 
आयुक्‍त, समाजिक न्याय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


tes आयुक्‍त, क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 


५ | डॉ.अनिल कर्णिक, Ex-Professor and Head, Department of Chemistry, | सदस्य 
University of Mumbai 


६ । श्रीमती अंजली भागवत, राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारार्थी सदस्य 


७ | USAGE जोशी, एम.एस.एम.कॉलेज ऑफ फिजीकल एज्युकेशन औरंगाबाद । सदस्य 


श्री.सतिश ब. वाघोले , प्रधान सचिव (विधीविधान) विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, | सदस्य 
मुंबई. 


९ सह संचालक, Hist व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः आंक्रीवि-३५२३/प्र.क्र.४५/क्रीयुसे-१ 


२. समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 

क्रीडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र अधिनियमाचे प्रारूप तयार करणे, क्रीडा 
विद्यापीठाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक बाबींच्या शिफारशी करणे, क्रीडा विद्यापीठ अंतर्गत अभ्यासक्रम 
सुरु करण्याबाबत शिफारस करणे इत्यादी. 
३. सदर समितीची बैठक महिन्यातून किमान एकदा बोलविण्यात यावी, तसेच समितीने याबाबत 
प्रारूप/अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०२१६२६४८०९२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


RANSING 0 ee 
ANANDRAO ७१६५४ onto 
(ORT SR) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव 
३) मा.उपमुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव 
४) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव 
५) मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७ आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे 
८) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) समितीचे सर्व सदस्य (सह संचालक, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत) 


१०) अवर सचिव(क्रीयुसे-३)/कक्ष अधिकारी(क्रीयुसे-२) 
११) निवडनस्ती, क्रीयुसे-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


